पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस 
आयुक्त, मोटार परिवहन या पदावर 
नियुक्ती देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रःरापोसे-०७१६/प्र.क्र.१२०/पोल-१(अ), 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :-६ मे, २०१६. 


वाचा :- पोळीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांची चक्रीय पध्दतीने केलेली शिफारस 


शासन आदेश :- 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२(न)(२) च्या तरतुदीनुसार सक्षम 

प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने पोलीस उप अधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्‍त, मोटार परिवहन या 

संवर्गातील खालील परिविक्षाधीन पोळीस उप अधीक्षक अधिकाऱ्याची त्याच्या नावासमोर 

दर्शविलेल्या ठिकाणी नियमित नियुक्‍ती करण्यात येत आहे :- 

अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची नियुक्तीचे नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 


ठिकाण 
हि श्री. तुषार बबनराव परिविक्षाधीन पोलीस उप | पोळीस उप अधीक्षक, मोटार 
aay अधीक्षक, मोटार परिवहन | परिवहन, पुर्व परिमंडळ, 


कर्मशाळा, औरंगाबाद. । नागपूर. 


२. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा 
अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास, ते विचारात घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात 
यावी. 


३. उक्त अधिकाऱ्यांस, सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त करण्यासाठी महासंचालक व 
पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी आवऱ्यक ती कार्यवाही त्वरित करावी. 


४. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१६०५०५१५००४९०८२९ असा आहे. 
हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Ch hila Chandrakant Tambek 
Gi Mahar. 


Charushila त्यात 400080. + Mh 


hi 
10496c0c213a3f50c6522cc39aeSde95e115 
hi 


I ber=2 
Chandrakant Tambekar 92322%892101422e31382002, cn=ch 


Date: 2016.05.06 15:43:19 +05'30' 


(चारूशीला तांबेकर) 
सह सचिव, गृह विभाग. 


प्रति, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रतिलिपि, 
) महालेखापाल - 2, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-०७१६/प्र.क्र.१२०/पोल-१(अ), 


AD 


) मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) 

) 

) 

) 


AN 


oC 


ल 


पु 


प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७) अपर पोलीस महासंचालक, मोटार परिवहन, पुणे, 

८) पोलीस आयुक्‍त, औरंगाबाद / नागपूर, 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद / नागपूर, 

qo) संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 

११) निवडनस्ती (कार्या. पोळ-१ओ). 


£33) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


